राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, पुणे येथील “राज्य 
लोकसंख्याशास्त्रज्ञ, गट-अ” हे पद पूर्ववत 
“लळोकसंख्याशास्त्रज्ञ, गट-अ” या निम्नश्रेणीत 
आणणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२१६/सेवा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
तारीख: ३१ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा - शासन निर्णय क्र.आरसीएच १०९८/७९०/प्र.क्र.१५२/कु.क.१, दि.१३ जानेवारी, २०००. 


प्रस्तावना - 

राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, पुणे येथील “लोकसंख्याशास्त्रज्ञ, गट-अ” (०५ व्या वेतन 
आयोगानुसार वेतनश्रेणी रू.८०००-१३५००) या पदाचे नामाभिधान “राज्य लोकसंख्याशास्त्रज्ञ, गट-अ” 
असे करण्यात येवून सदर पदाचे रू.१०६५०-१५८५० या वेतनश्रेणीत श्रेणीवर्धन संदर्भाधीन 
दि.१३.०१.२००० च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आले. राज्य लोकसंख्याशास्त्रज्ञ, गट-अ हे पद सन 
२००७ पासून रिक्‍त असल्याने व्यपगत झाले आहे. लोकसंख्याशास्त्रज्ञ कार्यालयामार्फत प्रजनन व 
बालआरोग्य कार्यक्रमांतर्गत विविध योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा दर महिन्याला मासिक 
अहवाल संकलित करण्यात येतो. राज्य ळोकसंख्याशास्त्रज्ञ हे पद रिक्‍त असल्यामुळे कुटुंब कल्याण 
कार्यालयातील सांख्यिकी अधिकाऱ्यांना सदर पदाची कामे करावी लागतात. त्यामुळे त्यांचेवर 
अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. यामुळे “राज्य लोकसंख्याशास्त्रज्ञ, गट-अ” हे पद पुनरूज्जिवीत 
करून पूर्ववत “लोकसंख्याशास्त्रज्ञ, गट-अ” या निम्नश्रेणीत आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. यासंबंधीचा प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व सचिव(व्यय), वित्त विभाग 
यांच्या उपसमिती समोर सादर करण्यात आळा असता, या उपसमितीने सदर प्रस्ताव उच्चस्तरीय 
सचिव समितीसमोर सादर करण्याची शिफारस केली. मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि.०८.०७.२०१९ रोजी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये राज्य कुटुंब कल्याण 
केंद्र, पुणे येथील “राज्य लोकसंख्याशास्त्रज्ञ, गट-अ” (०६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी 
रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ६६००) हे पद ११ वर्षापासून रिक्‍त असल्यामुळे व्यपगत झाल्याने सदर पद 
पुनरूज्जिवीत करून त्याऐवजी “लोकसंख्याझास्त्रज्ञ, गट-अ” (०६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी 
रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) या निम्नश्रेणीत आणून ते भरण्यास मान्यता दिली आहे. उच्चस्तरीय 
सचिव समितीने दिलेली मान्यता विचारात घेता यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२१६/सेवा-२ 


शासन निर्णय- 

राज्य कुटुंब कल्याण केंद्र, पुणे येथील “राज्य लोकसंख्याझास्त्रज्ञ, गट-अ” (०६ व्या वेतन 
आयोगानुसार वेतनश्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रू.६६००) हे पद व्यपगत झालेले आहे. सदर पद 
पुनरूज्जिवीत करून “राज्य लोकसंख्याशास्त्रज्ञ, गट-अ” (०६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी 
रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रू.६६००) ऐवजी “लोकसंख्याशास्त्रज्ञ, गट-अ” (०६ व्या वेतन आयोगानुसार 
वेतनश्रेणी रू.१५६००-३९१०० ग्रेड पे रू.५४००) या निम्नश्रेणीत आणण्यात येवून ते प्रचलित सेवाप्रवेश 
नियमांनुसार भरण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


= सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४५७/आपुक, दि.१८.०९.२०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०३११२४५१४७११७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao 


Vi S h Nn (1 d a S Ghodke 


DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


२000०00 
Ghodke बण 
(वि. पुं. घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई . 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई . 
) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सवी 
) सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई . 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा मंडळ (सवी 
) 
) 
) 
) 


OM SF KC WwW A 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा (कुटुंब कल्याण), पुणे. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई . 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१०) सर्व कार्यासने, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय. 

११) निवडनस्ती कार्यासन (सेवा-२). 


XN ७. 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


